सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र व 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या 
तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9२/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: 


१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाळेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं /का-१/मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.१११/कौडाल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, २०२३ 

७) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का. 
क्र.०१/मान्यता/२०२४/११४५, दि.०७ जून, २०२४ 

प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यासाठी (ऑॅड- 
ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व 
स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या व्यवसाय 
शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन 
१९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची ( सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व स्वयंरोजगार या 
Se TRA व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. औद्योगिककरणातील वाढ, बदलते 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७२/उद्योजकता, 


तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच 
वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे 
अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत.सदर अभ्यासक्रम 
चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडिकल 
गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित 
जिल्हयाच्या जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून 
मंडळाकडे पात्र संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 
यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र.७ येथील पत्रान्वये सादर 
करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन २०२४-२५ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था 
/अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम पॅरामेडिकल 
गटातील राबविण्यास इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या 
प्रस्तावांची छाननी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, 
त्यानुसार आवश्‍यक मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व 
पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. 
त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन 
२०२४-२५ पासून मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत 
नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित 
कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 

२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच 
त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 

३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9२/उद्योजकता, 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी गठीत समितीच्या शिफारशीनुसार निर्धारित करण्यात आलेले प्रशिक्षण शुल्क उक्त 
संस्थांना लागू राहील. निर्धारित केलेल्या प्रशिक्षण श्ुल्कापेक्षा अधिकच्या प्रशिक्षण शुल्काची आकारणी 
करता येणार नाही. 

६. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 

७. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील अभिळेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल. 

८.  *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम” अशा 
सूचना फलक संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या 
मंजूर तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या OS HITCH विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संस्थेने 
पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व 
सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 

९. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/प्र.क्र.२४५ 
(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्‍कम रोखीने चलनाद्वारे अथवा 
बॅक गँरटीच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे पत्र 
क्र.बैठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे 
आव्यक राहील. 

१०. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 

११. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेशा ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध अधिनियम, २०१३” लागू 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७२/उद्योजकता, 


१२. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशा क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास 
सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 

१३. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 
अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

१४. पॅरामेडिकल गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी आवश्‍यक 
त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

१५. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma ) व WAMTIS ( Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रमात 
प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार हे आरोग्य सहाय्यक म्हणुन काम करण्यास पात्र राहतील. 

१६. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व प्रमाणपत्र Certificate स्तरावरील अभ्यासक्रम हे 
वैद्यकिय अभ्यासक्रम नाहीत व उमेदवार कोणत्याही रुग्णास कोणतेही औषधे लिहून देण्यास 
(Prescribe drugs ) पात्र असणार नाहीत. 

१७. पॅरामेडिकलच्या पदविका (Diploma) व प्रमाणपत्र (Certificate) स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण 
केलेले उमेदवारांना “डॉक्टर (Doctor)” ही उपाधी (Title) लावण्यास मनाई राहील. 

१८. संस्थेकडून आभासी वर्गाची (Virtual Classroom) निर्मिती करण्यात यावी. 

१९. संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्याचे सिध्द झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता 
रद्द करण्यात येईल. 

२०. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केळे आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९१३१७३७४०८८०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANJUSHA AMIT :: १ 
KARANDE 


(मंजुषा कारंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, Hare’, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9२/उद्योजकता, 


४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /पुणे /नाशिक 
/औरंगाबाद / अमरावती /नागपूर (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत) 

७. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत). 

८. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 
यांच्यामार्फत) 

९. निवडनस्ती (उद्योजकता). 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FAM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन आय.सी.यु. टेक्नीशियन (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - २०११०३ 


पर Sane सन्मार्ग शिक्षण संस्था संचलित केआरपी मेडीटेक पॅरामेडिकल Hed विकास संस्था, ₹-२/--३ न्यु नंदनवन, २ |नवीन संस्था शि 
नागपूर ।नागपूर ० 
4 4 रा मजला,पाण्याच्या टाकी जवळ, नागपूर- ४४००२४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन. ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष 


Uc विलफ्रेड एज्युकशान सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज Hered विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
मुंबई रायगड  ।सायन्स, ९२५/१, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, AIST टोल प्लाझा जवळ, शेडुंग, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 


त क सिध्दीविनायक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था संचलित सार्थक नर्सिंग पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था, दुसरा |नवीन संस्था 
नाशिक ।|नाशिक ; न वी मोले र 
मजला, कंसारा मंगल कार्यालय बिल्डींग, तांबट लेन, अशोक स्तंभ, नाशिक -४२२००१ 


श्री भैरवनाथ शिक्षण व सेवाभावी संस्था संचलित श्री भैरवनाथ Soares SM इन्स्टिट्युट, प्लॉट नं. ७००,  ।|जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
पुणे कोल्हापूर |इंदिरा नगर, माजाले शहर, मु.पो. कोरोची इचलकरंजी, ता- हातकणंगले, जि- कोल्हापूर-४१६१०९ ( संस्था कोड 


पु 1 औ | गै 
॥॥58१६०१२७) 
संत गाडगेबाबा बहुउद्देशिय संस्था संचलित पारस कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. ०६ माधवनगर, निवारा जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या 
अमरावती |अकोला  ।|कॉलनी, एकवीरा मैदानजवळ, गोरक्षण रोड, अकोला जि- अकोला -४४४००४ संस्था कोड (॥॥88२६०४९५) अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ क| १ 
is 
क 


२ 
३ 
8 
4 
9 


शौर्या बहुउद्देशिय संस्था संचलित Mal व्होकेशनल अंड पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था, गिरडकर ले- नवीन संस्था 

६।|नागपूर ।नागपूर ae मडकी वा PO te 
आऊट बायपास चौक, गिरड रोड समोरील प्लॉट, ता- , जि- नागपूर- ४४१२०३ 

नगर सन्मार्ग शिक्षण संस्था संचलित केआरपी मेडीटेक पॅरामेडिकल कौडल्य विकास संस्था, E-2/F-3 न्यु नंदनवन, २ |नवीन संस्था 
नागपूर ।नागपूर 
a 4 रा मजला,पाण्याच्या टाकी जवळ, नागपूर- ४४००२४ 

स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित निर्मल इन्स्टिट्युट ऑफ पॅरामेडीकल अँन्ड स्किल जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 

८|नागपूर ।गोंदिया डेव्हलपर्मेट सेंटर, शिवनगर मनोहरभाई, पटेल वार्ड नं. ०४, डोलारे ट्रेडर्स समोर रिंग रोड गोंदिया- ४४१६१४ ( 


संस्था कोड MSB330393) 


दि हर्बल इंडिया डेव्हलपर्मेट सोसायटी संचलित चक्रपाणी कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. २८, सेंट्रल रेल्वे जुन्या संस्थेत नविन अभ्यासक्रम 
नागपूर ।नागपूर क वासना र ra कोर 
, ओंकार नगर रोड, ता. जि. नागपूर ४४००२७ (संस्था कोड ३११०३२) 
न 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम YS करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 


(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


alarm | गोंदिया वाघमारे बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित नायरा Hlared विकास संस्था, गोरेगाव, ता- गोरेगाव, जि- गोदिया- 
नागपूर । गोंदिया ; 
‘4 ४४१८०१ (संस्था कोड MSB33032C) 


वेदांता एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेयर सोसायटी संचलित SR इन्स्टिट्युट ऑफ व्होकेशनल अंड स्किल 
डेव्हलपमेंट सेंटर, राजीव गांधी महाविद्यालय, मासळ (बु) पो.ता- चिमूर, जि- चंद्रपूर -४४२९०३ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन. हेल्थ वर्कर (अर्धवेळ) कालावधी - एक वर्ष 

सेंट विलफ्रेड एज्युकेशन सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौशल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल 
मुंबई रायगड सायन्स, 82A/9, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, BST टोल प्लाझा जवळ, ASAT, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 


शि नागपूर ।चंद्रपूर 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन नर्सिंग केअर (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष 


सेंट विलफ्रेड एज्युकेशन सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौशल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल 
मुंबई रायगड  ।सायन्स, ९२५/१, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, AIST टोल प्लाझा जवळ, AGA, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 


उज्वल फाऊंडेशन संचलित उज्वल फाऊंडेशन कौडल्य विकास संस्था, गट नं. १८, प्लॉट नं. २/४, नशिराबाद, 
२|नाशिक ।जिळगाव 
ता- जि- जळगाव- ४२५३०९ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.आंप्थाल्मिक टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष 


सेंट विलफ्रेड एज्युकेशन सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौशल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल 
मुंबई रायगड सायन्स, 82A/9, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, BST टोल प्लाझा जवळ, BSA, FAIS, रायगड- ४१०२२१ 


गोंदिया एम. आर. बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित एम जी पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, मु.पो. चंद्रशेखर वार्ड, 
२| नागपूर ।गोंदिया Gea ae Snipa संस्था कोड 
मुर्री , ता- जि- - ४४१६०१ ( कोड ॥॥58३३०२७६) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.रेडिओलॉजी टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष 


सेंट विलफ्रेड एज्युकेशन सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौशल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल 
मुंबई रायगड सायन्स, 82A/9, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, BST टोल प्लाझा जवळ, BSA, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 


जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
हि 


नवीन संस्था 
अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२०३ 
नवीन संस्था 

pon 
अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२२६ 
नवीन संस्था 

pon 

wa =| 


अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२२८ 


क me | 


जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२२९ 


नवीन संस्था 
| १ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७२/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


सिध्दीविनायक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था संचलित सार्थक नर्सिंग परामेडिकळल कोडल्य विकास संस्था, दुसरा |नवीन संस्था 
Ql ।नाशिक पवती | fie विक चं | | 
, OUR मंगल कार्यालय बिल्डींग, तांबट लेन, अशोक स्तंभ, नाशिक -8 22004 


धन्वंतरी इन्स्टिट्युट अँण्ड प्लेसमेट सव्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित देवी अहिल्या कौशल्य विकास संस्था, गेट |नवीन संस्था 
नं. १६, प्लॉट नं. १२/१३, ब्लॉक ४,५, शिवधाम मंदिराच्या मागे निमखेडी शिवार, ता -जि- जळगाव-४२५००१ 
सन्मार्ग शिक्षण संस्था संचलित केआरपी मेडीटेक पॅरामेडिकळ कौशल्य विकास संस्था, €-२/--३ न्यु नंदनवन, २ 
रा मजला,पाण्याच्या टाकी जवळ, नागपूर- ४४००२४ 
आकृती बहुउद्देशिय संस्था संचलित आकृती स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, C/O हेमराज सुरवारे, श्री राम जून्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
गडचिरोली ।नगर, हुसैनी SHOR, वडसा रोड कुरखेडा, जि- गडचिरोली- ४४१२०९ (संस्था कोड ॥॥58३५०१३४) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.पंथालाजी टेक्नीशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३० 


: सन्मार्ग शिक्षण संस्था संचलित केआरपी मेडीटेक पॅरामेडिकल Hed विकास संस्था, ₹-२/--३ न्यु नंदनवन, 2 |नवीन संस्था 
नागपूर ।नागपूर 
4 pe रा मजला,पाण्याच्या टाकी जवळ, नागपूर- ४४००२४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन डायलेसिस टेक्नीशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३१ 
सेंट विलफ्रेड एज्युकेशन सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौशल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
सायन्स, ९२५१/१, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, AGA टोळ प्लाझा जवळ, AGA, पनवेळ, रायगड- ४१०२२१ 


श्री भैरवनाथ शिक्षण व सेवाभावी संस्था संचलित श्री भैरवनाथ व्होकेडानल ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, प्लॉट नं. ७००,  ।|जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
इंदिरा नगर, माजाले शहर, मु.पो. कोरोची इचलकरंजी, ता- हातकणंगले, जि- कोल्हापूर-४१६१०९ ( संस्था कोड 
8१६०१२७) 


3 larry सन्मार्ग शिक्षण संस्था संचलित केआरपी मेडीटेक पॅरामेडिकल Hered विकास संस्था, E-2/F-3 न्यु नंदनवन, २ |नवीन संस्था 
नागपूर ।नागपूर 
4 4 रा मजला,पाण्याच्या टाकी जवळ, नागपूर- ४४००२४ 


Uc विलफ्रेड एज्युकेशन सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौडल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
रायगड सायन्स, 82A/9, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, BST टोल प्लाझा जवळ, ASAT, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७२/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FAM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन.जनरल नर्सिंग आणि मिडवाइफरी असिस्टंट (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३७ 


सेंट विलफ्रेड एज्युकेशन सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौशल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
रायगड सायन्स, 82A/9, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, BST टोल प्लाझा जवळ, ASAT, पनवेळ, रायगड- ४१०२२१ 
नळ - lenis ज्ञानमुद्रा बहुउद्देशिय संस्था संचलित साई धन्वंतरी plated विकास संस्था, C.203/8, दुसरा मजला, रुगंटा नवीन संस्था 
नाशिक ।नाशिक ns ? 
सेंट्रल पार्क, ट्रॅक्टर हाऊसच्या AM, द्वारका नाशिक -४२२०११ 
स्वप्नचर फाउंडेशन संचलित स्वराज्य इन्स्टिट्युट कौशल्य विकास संस्था, वालझाडे कॉम्पलेक्स, दुसरा मजला ।नवीन संस्था 
३|नाशिक ।|नाशिक टॅक्सी स्ट 
टॅक्सी स्टॅंड शेजारी घोटी, ता इगतपूरी, जि- नाशिक- ४२२४०२ 


धन्वंतरी इन्स्टिट्युट अँण्ड प्लेसमेंट सव्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित देवी अहिल्या कौशल्य विकास संस्था, गेट |नवीन संस्था 
४| नाशिक जळगाव = A. १६, प्लॉट नं. १२/१३, ब्लॉक ४,५, शिवधाम मंदिराच्या मागे निमखेडी शिवार, ता -जि- जळगाव-४२५००१ 


उज्वल HSIN संचलित उज्वल फाऊंडेशन कौशल्य विकास संस्था, गट नं. १८, प्लॉट नं. २/४, नशिराबाद, |नवीन संस्था 
५|नाशिक ।जळगाव 
pre fore ता- जि- जळगाव- ४२५३०९ 
गौसुल आजम मल्टिपरपज ऐज्युकेशन सोसायटी संचलित वेल केयर स्किल व्होकेशनल ऐज्युकेशन ट्रेनिंग सेन्टर, |नवीन संस्था 
६|नागपूर ।नागपूर VA, योगेंद्र नगर, ब्लू डायमंड एच. शाळेजवळ,बोरगाव अनंत नगर रोड, पोलिस लाईन टाकळी, नागपूर- 
४४००१३ 
डॉ.सी.एस. शिक्षण व आरोग्य सेवा संस्था संचलित डा.सी.एस. परामेडिकल इन्स्टिट्युट कौडल्य विकास संस्था, 
प्लॉट नं. ४८-४९, ४ था मजला, हिराई बिल्डींग, SAHA नगर, मानेवाडा रिंग रोड नागपूर -४४००२४ 
स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित निर्मल इन्स्टिट्युट ऑफ पॅरामेडीकल अँन्ड स्किल जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
८ | नागपूर ।गोंदिया डेव्हलपमेंट सेंटर, शिवनगर मनोहरभाई, पटेल वार्ड नं. ०४, डोलारे ट्रेडर्स समोर रिंग रोड गोंदिया- ४४१६१४ ( 
संस्था कोड MSB330393) 


पा. शता वाघमारे बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित A कौडल्य विकास संस्था, गोरेगाव, ता- गोरेगाव, जि- गोदिया- ।जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
नागपूर । गोंदिया न 
फे ४४१८०१ (संस्था कोड ॥॥58३३०३२८) 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७२/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


विभाग | जिल्हा [eer नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


आकृती बहुउद्देशिय संस्था संचलित आकृती स्किल डेव्हलपमेट इन्स्टिटयुट, C/O हेमराज सुरवारे, श्री राम जून्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
वि नागपूर ।गडचिरोळी नगर, हुसैनी कॉम्पलेक्स, वडसा रोड कुरखेडा, जि- गडचिरोळी- ४४१२०९ (संस्था कोड MSB340 4939 ) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन. हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१२३८ 


सेट विलफ्रेड एज्युकडान सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौडल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
रायगड  ।सायन्स, ९२५/१, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, AIST टोल प्लाझा जवळ, शेडुंग, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 


alan aR श्री भैरवनाथ शिक्षण संस्था मुगळी संचलित श्री भैरवनाथ plarey विकास संस्था, आझाद WS, एम.आर. हायस्कुल |नवीन संस्था 
व र 
3 4 जवळ, गडहिंग्लज, ता- गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर -४१६५०२ 


नवजीवन शिक्षण संस्था विटा संचलित शाहू स्किल डेव्हलपर्मेट इन्स्टिटयुट, जयसिगपूर, १७ वी गल्ली, शिरोळ | तुकडीत वाढ 
३।पुणे कोल्हापूर as, orate, a — se 

, , ता- शिरोळ , जि- - ४१६१०१ ( संस्था कोड ॥॥58१६०२५४) 

रुरल स्कील डेव्हलपमेंट सोसायटी संचलित रुरल स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट, कोल्हापूर, राजनंदा बिल्डींग, | जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
४ पुणे कोल्हापूर ।बिनखांबी -अर्धा शिवाजी पुतळा रोड, ए वार्ड, व्यंकटेश्वरा डोसा सेंटरच्या समोर,ता- करवीर, जि- कोल्हापूर - 

४१६००२ (संस्था कोड ॥॥58१६०३६५) 

संत गाडगेबाबा बहुउद्देशिय संस्था संचलित पारस कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. of माधवनगर, निवारा 
५|अमरावती अकोला कॉलनी एकवीरा मैदानजवळ, गोरक्षण रोड, अकोला जि- अकोला -४४४००४ संस्था कोड (॥॥58२६०४९५) 


ज्ञानांकुर बहुउद्देशिय शिक्षण व क्रिडा प्रसारक मंडळ संचलित साने गुरुजी व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, हजरल दिवाण | जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
६|अमरावती |वाशिम साहेब दर्ग्याजवळ, वरुड रोड, तुळजापूर, पो- मंगरुळपीर, ता- मंगरुळपीर, जि- वाशिम- ४४४४०३ (संस्था कोड 

MSB290943 ) 

स्व. मधुकरराव पाटील बहुउद्देशिय तथा शिक्षण संस्था संचलित आर्टीझन स्किल डेव्हलपमेन्ट इन्स्टिट्युट, तुकडीत वाढ 
७|अमरावती | अमरावती ।सींभोरा रोड, पुन्य नगरी, संस्कृती हॉटेलच्या मागे, दुर्गा मंदीर जवळ, मोर्शी, ता. मोर्शी, जि- अमरावती-४४४९०५ ( 

संस्था कोड ॥॥58२८०७२४) 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७२/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FAM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
संत रोहीदास महाराज तांत्रीक शिक्षण व बहुउद्देशिय मंडळ संचलित स्नेहदीप परामेडीकल स्कील डेव्हलपमेंट |नवीन संस्था 
८| अमरावती ।|अमरावती ।इन्स्टिट्युट, C/o. श्री. विष्णुपंत खंडारे, कल्पना नगर, WHT नगर च्या मागे कठोरा रोड, अमरावती- ४४४६०४ दि 
स्व. मधुकरराव पाटील बहुउद्देशिय तथा शिक्षण संस्था संचलित आर्टीझन व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, रेल्वे पूला जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
९ अमरावती ।अमरावती न ०२ 
जवळ, हमालपूरा, अमरावती, जि- अमरावती- ४४४६०६ ( संस्था कोड ॥॥58२८०७०४) 
कृषी विकास मल्टीपरपज फाऊन्डेशन संचलित यशा स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, माहुर चौक, ged  |नवीन संस्था 
शि ०|अमरावती |यवतमाळ दकत et q 
कॉम्प्लेक्स आर्णी ता. आर्णी, जि. यवतमाळ - ४४५१०३ 
हर्बल इंडिया डेव्हलपमेंट सोसायटी संचलित चक्रपाणी कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. २८, सेंट्रल रेल्वे जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
नागपूर ।नागपूर वाची धकार र शिव १ 
, ओंकार नगर रोड, ता. नागपूर, जि. नागपूर ४४००२७ (संस्था कोड ३११०३२) 
पाथ फाइन्डर शिक्षण संस्था गोंदिया संचलित बायोजेन पॅरामेडिकळ कॉलेज गोंदिया कौशल्य विकास संस्था, C/O |नवीन संस्था 
१२|नागपूर |। गोंदिया  ।चंद्रमुनी पटले, १/१८४, महावीर कॉलनी, पंजाब नॅशनल बँके समोर, तिरोडा रोड, गोंदिया, ता- जिल्हा- गोंदिया- | १ 
४४१६१४ 
गोंदिया गडपाले शिक्षण संस्था संचलित बादल गडपाले स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, मु- नेहरु नगर बस स्टॅन्ड | जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
१३ | नागपूर । गोंदिया गोंदिया न ०२ 
समोर तिरोडा, ता- तिरोडा, जि- - ४४१९११ ( संस्था कोड MSB330333) 
ग ea ee वाघमारे बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित नायरा कौडल्य विकास संस्था, गोरेगाव, ता- गोरेगाव, जि- गोदिया- ।जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
गपूर T 
a ४४१८०१ (संस्था कोड MSB33032¢) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल लंब टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४०४ 


सेंट विलफ्रेड एज्युकेशन सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौशल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
रायगड सायन्स, 82A/9, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, BST टोल प्लाझा जवळ, ASAT, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 
वका oe श्री महालक्ष्मी माता बहुउद्देशीय संस्था संचलित देवदत्त व्हीकेशनल ट्रेनिंग सेंटर मु.पो. ढेकू ता- नांदगांव, जि- जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम हि 
नाशिक Te ० 
नाशिक-४२३१०६ (संस्था कोड ॥॥58०७०३६५) 


मातोश्री सरस्वती फाऊंडेशन संचलित ळोटस पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, सव्हे नं. ६४५ १, प्लॉट नं.०३, |नवीन संस्था 
३|नाऱशिक ।नाशिक लोटस हॉस्पीटल, वीर सावरकर नगर, चर्चगेट कॅम्प मालेगांव, ता- मालेगांव, जि- नाशिक ४२३१०५ 1 क| 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FAM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम YS करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


नालंदा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित दिया आय केअर स्किल डेव्हलपमेट इन्स्टिट्युट, जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
४| नाशिक ।नाशिक SR.NO.998/2¢0, Sat नगर, मालेगांव, ता- मालेगांव, जि- नाशिक ४२३१०५ (संस्था कोड ०७०३८१) 

इन्स्टीट्युट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्सेस संचलित इन्स्टीट्युट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स कौशल्य विकास संस्था, | जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
५|नाशिक ।जळगांव ।शांतीबन अपार्टमेंट, गजानन कॉलनी, प्रिंपळा रेल्वे गेट जवळ, जळगाव, ता- जि- जळगाव- ४२५००१ (संस्था कोड 

॥॥58१००४४३) 


श्री भैरवनाथ शिक्षण संस्था मुगळी संचलित श्री भैरवनाथ कौडल्य विकास संस्था, आझाद रोड, एम.आर. हायस्कुल | 
६ पुणे कोल्हापूर जर दतत ता लज विल्हा पर नवीन संस्था 
, , ता- , जि- कोल्हापूर -४१६५०२ 
ARR बहुउद्देशीय संस्था संचलित शाळोम कोडल्य व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण केद्र, प्लॉट नं. ५१, वाड नं. ।नवीन संस्था 
७| अमरावती बुलडाणा । 
२०, मच्छी ले-आउट, जांभरून रोड, बुलडाणा. जि- बुलडाणा -४४३००१ 


आदर्श बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित संत गजानन महाराज कौशल्य विकास संस्था, कंकरवाडी  |नवीन संस्था 
९ अमरावती वाशिम चिचांबाभर रोड, आगरवाडी. ता- रिसोड 
फाटा, चिचांबाभर रोड, , ता- रिसोड, जि- वाशिम- ४४४५०६ 
= अमरावती. [अमरावती |e मधुकरराव पाटील बहुउद्देशिय तथा शिक्षण संस्था संचलित आर्टीझन व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, रेल्वे पूला | जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
०|अमरावती |अमराव j 
जवळ, हमालपूरा, अमरावती, जि- अमरावती- ४४४६०६ ( संस्था कोड |॥58२८०७०४) 


स्व. मधुकरराव पाटील बहुउद्देशिय तथा शिक्षण संस्था संचलित आर्टिझन व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, व्दारका जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
अमरावती | अमरावती |बिल्डींग, मु.पो. टवलार, ता- अचलपूर, जि- अमरावती-४४४८०८ ( संस्था कोड MSB2C 038) 


इन्स्टिट्युट ऑफ फर्स्ट एड अँड पॅरामेडिकल सायन्स फेडेरेडान संचलित इन्स्टिट्युट ऑफ फर्स्ट एड अड जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
१२|नागपूर ।नागपूर इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्किल डेव्लपमेंट इन्स्टिटयुट, प्लॉट नं.२ विठ्ठल नगरी, खालासना, रिलायन्स जीओ पेट्रोल पंप 


उमरेड रोड, ता- कुही, जि- नागपूर- ४४१२०४ ( संस्था कोड ॥॥58३११३४८) 


संत गाडगेबाबा बहुउद्देशिय संस्था संचलित पारस कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. of माधवनगर, निवारा 
८। अमरावती ।अकोला कॉलनी एकवीरा मैदानजवळ, गोरक्षण रोड, अकोला जि- अकोला -४४४००४ संस्था कोड ॥॥58२६०४९५) EF 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७२/उद्योजकता, दि.१३ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FAM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


ज्ञानपथ बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शुअरटेक स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट, १२०/ 2K जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
१३|नागपूर ।नागपूर अशोकवन, राष्ट्रीय महामार्ग नं ७, वर्धा रोड, पोस्ट - रुई, जामठा, नागपूर- ४४११०८ (संस्था कोड ३११३४९) 


सावित्रीबाई बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट , प्लॉट नं. ५०, माधव नगर, नर्मदा 
सोसायटी, गोरेवाडा, नागपूर- ४४००१३ ( संस्था कोड ॥॥58३११३४४) 
गौसुल आजम मल्टिपरपज toga सोसायटी संचलित वेल केयर स्किल व्होकेशनल ऐज्युकेशान ट्रेनिंग सेन्टर, |नवीन संस्था 
१५|नागपूर ।नागपूर १ ५, योगेंद्र नगर, ब्लू डायमंड एच. शाळेजवळ,बोरगाव अनंत नगर रोड, पोलिस लाईन टाकळी, नागपूर- 
४४००१३ 


ह सन्मार्ग शिक्षण संस्था संचलित केआरपी मेडीटेक पॅरामेडिकल Hed विकास संस्था, ₹-२/--३ न्यु नंदनवन, २ |नवीन संस्था 
नागपूर ।नागपूर 
4 4 रा मजला,पाण्याच्या टाकी जवळ, नागपूर- ४४००२४ 


र वेदांता एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेयर सोसायटी संचलित ऑरान इन्स्टिट्युट ऑफ व्होकेशनल अंड स्किल नवीन संस्था 
१७ नागपूर ।चंद्रपूर Ree ee चिमूर न 
डेव्हलपमेंट सेंटर, राजीव गांधी महाविद्यालय, मासळ (बु) पो.ता- चिमूर, जि- चंद्रपूर -४४२९०३ 


वेदांता एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेयर सोसायटी संचलित ऑरान इन्स्टिट्युट ऑफ व्होकेशनल अंड स्किल जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
१८ [नागपूर ।चंद्रपूर डेव्हलपर्मेट सेंटर, राजीव गांधी कन्या महाविद्यालय, शंकरपूर पो. शंकरपूर, ता- चिमूर, जि- चंद्रपूर -४४२९०३ ( 
संस्था कोड MSB ३४०४००) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन फिजिओथेरपीस्ट (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४१० 


Uc विलफ्रेड एज्युकशान सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौडल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
रायगड  ।सायन्स, ९२५/१, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, AIST टोल प्लाझा जवळ, शेडुंग, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 
= सन्मार्ग शिक्षण संस्था संचलित HART मेडीटेक पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था, E-2/F-3 न्यु नंदनवन, २ |नवीन संस्था 
नागपूर ।नागपूर 
4 pe रा मजला,पाण्याच्या टाकी जवळ, नागपूर- ४४००२४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन नॅचरोपॅथी अंड योगिक सायन्स (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४१७ 


दि हर्बल इंडिया डेव्हलपर्मेट सोसायटी, संचलित चक्रपाणी कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. २८, सेंट्रल रेल्वे जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
नागपूर ।नागपूर चालती रव कोर a | १ 
, ओंकार नगर रोड, ता. नागपूर, जि. नागपूर ४४००२७ (संस्था कोड ३११०३२) 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / FAM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम YS करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 
eat बहुउद्देशिय संस्था संचलित Mal व्होकेशनल अंड पॅरामेडिकल कौशल्य विकास संस्था, गिरडकर ले- नवीन संस्था 

आऊट बायपास चौक, गिरड रोड समोरील प्लॉट, ता- उमरेड, जि- नागपूर- ४४१२०३ 
| १४ | अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन पंचकर्म थेरपी (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 
सन्मार्ग शिक्षण संस्था संचलित केआरपी मेडीटेक पॅरामेडिकल कौडल्य विकास संस्था, E-2/F-3 न्यु नंदनवन, २ |नवीन संस्था 
रा मजला,पाण्याच्या टाकी जवळ, नागपूर- ४४००२४ 

अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन डायलेसिस टेक्नॉलॉजी (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - २०१४२१ 


Uc विलफ्रेड एज्युकडान सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौडल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
मुंबई रायगड सायन्स, 82A/9, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, BST टोल प्लाझा जवळ, ASAT, FAIS, रायगड- ४१०२२१ 
ग पा श्री दत्त बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित बी.के. सारटकर व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट, भुमापन क्र. १५९, जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम शि 
नागपूर गपूर , ० 

a a अहिल्या नगर जयताळा WS, नागपूर- ४४००३६ (संस्था कोड MSB3990¢E ) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल रेकॉर्ड टेक्नॉलॉजी (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 


Uc विलफ्रेड एज्युकडान सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज Hered विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
मुंबई रायगड  ।सायन्स, ९२५/१, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, AISA टोल प्लाझा जवळ, शेडुंग, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल अण्ड सर्जिकल नरसिंग (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 


Uc विलफ्रेड एज्युकडान सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौडल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
मुंबई रायगड  ।सायन्स, ९२५/१, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, AISA टोल प्लाझा जवळ, शेडुंग, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 
१८ संकेतांक 


२|नागपूर ।नागपूर 


नागपूर ।नागपूर 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष 


Uc विलफ्रेड एज्युकडान सोसायटी संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कौडल्य विकास संस्था पॅरामेडिकल नवीन संस्था 
मुंबई रायगड  ।सायन्स, ९२५/१, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, ASM टोल प्लाझा जवळ, शेडुंग, पनवेल, रायगड- ४१०२२१ 


क| 
| 
क| 


(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


ज्ञानपथ बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शुअरटेक स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट, १२०/ 2K 
२|नागपूर ।नागपूर अशोकवन, राष्ट्रीय महामार्ग नं ७, वर्धा रोड, पोस्ट - रुई, जामठा, नागपूर- ४४११०८ (संस्था कोड ३११३४९) 


सावित्रीबाई बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित स्किल डेव्हलपर्मेट इन्स्टिटयुट , प्लॉट नं. ५०, माधव नगर, नर्मदा 
३|नागपूर ।नागपूर व यावर 
सोसायटी, , नागपूर- ४४००१३ ( संस्था कोड ॥॥58३११३४४) 


